आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय 
q आरोग्य सेवा,गट-अ (एस-२०मधील 
अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा 
पुनर्विलोकन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४८/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक १४ जून, २०२४ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०.०६.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. समिती-२०२१/प्र.क्र.४४१/सेवा-३, 
दि. ०२.११.२०२१ 
३) सहसंचालक (अव प्र), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष २ब/टे२/५० व 
५५ सेवा पुनर्विलोकन गट-अ/५४९/२४, दि. ०३.०४.२०२४ 
४) सहसंचालक (अ व प्र), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष २ब/टे२/५० व 
५५ सेवा पुनर्विलोकन गट-अ/१३१/२४, दि. २९.०१.२०२४ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४ व ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. ०१ 
येथील दि. १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालयांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य 
सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी या 
संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवापुनर्विलोकनाकरीता संदर्भ क्र. ०२ येथील दि. 02.99.2029 रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र. ३ व ४ येथील नमूद प्राप्त प्रस्तावानुसार आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५०० ) मधील वैद्यकीय अधिकारी 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विलोकन करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील विभागीय पुनर्विलोकन समितीसमोर चक्रिय पद्धतीने सादर करण्यात आला होता. विभागीय 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४८/सेवा-३ 


पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन केलेल्या शिफारशी नुसार ज्या अधिकाऱ्यांना 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी 
पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयातर्गत 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा,गट-अ (वेतन Alea Helles वेतन स्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) मधील 
वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमुद केलेल्या एकूण १६ अधिकाऱ्यांची सेवा 
त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रातील नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी 
सेवाची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
3: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१११२३५४१००१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. += SANJAY लीची दही, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=91c5ac1 bc356eb88dac279997c206f0 


D H O N D U bc13ac253742cc3f97488b07c83657b5f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=02E1EAC848EB66AA47BB93 1E6 
668D24F8AEF7B3F3FA0341F35962CC85B518C 
D A G A L E 62, cn=SANJAY DHONDU DAGALE 


(सं. धों. डगळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक (१) आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई 
३. संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा ( कोल्हापूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर ) 
६. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय ( सांगली, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जालना) 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सांगली, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जालना) 
८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१०.संबंधित अधिकारी ( संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
११.निवडनस्ती सेवा-३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र.२४८/सेवा-३ 


शासन निर्णय क्र- संकिर्ण-२०२४/प्र.क्र. २४८/सेवा-३, दि. १४ जून,२०२४ सोबतचे प्रपत्र 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याचे कार्यरत ठिकाण 
ma २ डॉ. नरेंद्र मोहनराव घड्याळे, प्रा.आ.के.सागाव,ता.शिराळा, जि.सांगली. 
डॉ.उमाकांत साहेबराव कदम, प्रा.आ.कें.खरसुंडी, ता.शिराळा, जि.सांगली. 
३. डॉ.जयवंत आण्णा सांवत, प्रा.आ.कें. नेवरी,ता.कडेगाव,जि.सांगळी 
डॉ.रंजना WHR गुरव,प्रा.आ.कें.कवलापूर,ता.मिरज, जि.सांगली 
५. डॉ.साधना विनायक पवार, पंचायत समिती,आटपाडी, जि.सांगली 
६. डॉ.अनिल श्रीधर सुर्यवंशी,प्रा.आ.के. येळावी,ता.तासगाव,जि.सांगली 


डॉ.दिगंबर विठोबा सावंत, प्रा.आ.कें.दिघेची, ता.आटपाडी, जि. सांगली 


डॉ.नितीन बापू चिवटे,प्रा.आ.के.,कामेरी, ता. वाळवा, जि. सांगली 


डॉ.जयसिंग रामचंद्र पवार, प्रा.आ.कें.मांगळे, ता.शिराळा, जि.सांगली 


१०. डॉ.ज्ञानेश्वर अर्जुन ऐवळे, उपजिल्हा रूग्णालय, सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 


[rag १. डॉ.प्रविण लक्ष्मण देसाई, उपजिल्हा रूग्णालय, सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 
१२. डॉ. प्रसाद लक्ष्मण सायगावकर, जिल्हा रूग्णालय, अहमदनगर 

१३. डॉ.राजश्री मिश्रीलाल पगारिया, जिल्हा रूग्णालय, अहमदनगर 

१४. डॉ.महावीर भीकमचंद कटारिया, जिल्हा रूग्णालय, अहमदनगर 

१५. डॉ. सुमैया अन्सारी, महिला व बाल रूग्णालय मालेगाव, नाशिक 

१६. डा.स्नेहलता MEH, सामान्य रूग्णालय, जालना 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


